महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २७ जुले, २०१८ 


वाचा :-सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेशा. 


शासन आदेठा 


मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संदर्भाधिन दिनांक 
७.५.२०१८ च्या आदेझान्वये आंतरविभागीय बदली करण्यात आली आहे. तथापि खालील सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीस प्रशासकीय कारणास्तव पर्यायी सहायक कक्ष अधिकारी तयार करण्याच्या अधिन 
राहून सध्याच्या विभागामधून बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी १ वर्ष मुदतवाढ दिनांक 
३१.०५.२०१९ पर्यंत देण्यात येत आहे. सदरहू मुदतवाढ अंतिम स्वरुपाची आहे. 


अ.क्र. श्री/श्रीमती | सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
अधिकाऱ्याचे नांव 

शि श्रीमती  ।सु.अ.मोरे आदिवासी विकास | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
विभाग 

२ श्री प्र.गो.साठे उद्योग, ऊर्जा व कामगार | विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, 
विभाग इतर मागासवर्ग व विशेष मागास 

प्रवर्ग कल्याण विभाग 
३ | att वि.ग.पगारे गृह विभाग आदिवासी विकास विभाग 


२. उपरोक्त सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांस संबंधित विभागांनी दिनांक ३१.५.२०१९ अथवा तत्पुर्वी 
कार्यमुक्त करावे अन्यथा सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि. क्र.संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.१८६/१५/का.१४, दिनांक २३-१२-२०१६ अन्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येईल. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२७१७५९५५३००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


y Imtiyaz Mushtaque K 
ent Of Mah ral 


Imtiyaz ee वी 
Mushtaque Kazi eer a 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन ™t (संबंधित 
सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन 
विभागांमार्फत) 


४. आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 48-31) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


